गुंजवणी नदीतून मोहरी को.प.बंधाऱ्याच्या 
वरील बाजूस पिण्यासाठी पाणी उचलणेस 
मंजुरी मिळणेबाबत प्रस्ताव. (ग्रामपंचायत 
नसरापूर नळ पाणी पुरवठा योजना) 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ARTA - २०१८/(४५/२०१८)/सिं.व्य.(धो-२) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०२/०८/२०१८ 


वाचा - जलसंपदा विभाग,झशासन निर्णय क्र.बिसिंआ-२०१८/(४५/१८)/सिं.व्य.(धो),दि.२४/५/२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त शासन निर्णयात नमुद तक्त्यातील ग्रामपंचायत नसरापूर नळ पाणी पुरवठा योजना 
ता.भोर,जि.पुणे या संस्थेसाठीचे मंजूर केलेले पाणी आरक्षण ०.१८७९ दलघमी एवढी होत असल्याने वरील 
शासन निर्णयातील या संस्थेच्या अनुक्रमे रकाना क्र.४ मध्ये “०.१५६६” दलघमी ऐवजी “०.१८७९” 
दलघमी पाणी आरक्षण असा बदल करण्यात येत आहे. तो खालीलप्रमाणे आहे. 


संस्थेचे नांव पाणी जलाडाय/ मंजूर केलेले पाणी । सिचन क्षेत्रात 
वापराचा कालवा/ आरक्षण (दलघमी) | होणारी कपात 
प्रकार नदीचे नांव (हे.) 

a २ q 8 4 

ग्रामपंचायत नसरापूर घरगुती | गुंजवणी नदीतून 0.9208 ४६.९८ हे. 

नळ पाणी पुरवठा (पिण्यासाठी) मोहरी दलघमी 

योजना ता.भोर, को.प.बंधारा 

जि.पुणे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०८०२१७१५०६५०२७ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Atul Ashok:: 


Kapole 


(अ.अ.कपोले) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव. 

३. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

४. मा. सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 


५. मा. विराधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बिसिंआ - २०१८/(४५/२०१८)/सिं.व्य.(धो-२) 
६. मा. विराधी पक्षनेते, विधानपरिषद, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 
७. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
८. सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
९. सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई. 
१०. प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग, मुंबई. 
१३. मुख्य अभियंता (पा) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक 
१५. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेशा,मुंबई 
१६. मुख्य अभियंता तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगाव 
१७. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक ( लाक्षेविप्र,औरंगाबाद 
१८. मुख्य अभियंता (जस, जलसंपदा विभाग, पुणे. 
१९. मुख्य अभियंता (जसं, जलसंपदा विभाग, नागपूर 


२०. निवडनस्ती कार्यासन सिंव्य (धोरण). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


